सन 2020-29 या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना विविध 
योजनांतर्गत मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्रीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : एखप्र-२०२१/प्र.क्र.४४/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा: १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एखप्र-२०२१/ 
प्र.क्र.४४, दिनांक २३.०२,२०२१ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 
७७/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १५.०६.२०२२ 
३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 
७७/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १७.०८.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०१ येथील शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णांलयांना बाबपरत्वे विविध योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रशासकीय 
मान्यतेनुसार स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई या 
संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्रीची खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्र. एखप्र-२०२१/प्र.क्र.४४/प्रशा-१, दिनांक २३.०२.२०२१ 
प्रशासकोय । यंत्राचे नाव संस्थेचे नाव at) प्रतिनग | एकूण | निधीचे 
मान्यतेतील किंमत किंमत | माध्यम 
३५ मीड रेज स्वामी रामानंद तीर्थ | २ | ५०००००० | ५०००००० | जिल्हा 
अल्ट्रासोनो | ग्रामीण शासकीय वार्षिक 
ग्राफी विथ | वैद्यकीय महाविद्यालय योजना 
कलर व रुग्णालय, 
SSX अंबाजोगाई 
मशीन 
३८ मल्टीपॅरा ।स्वामी रामानंद तीर्थ । १५ | ४००००० | ३०००००० । जिल्हा 
मॉनिटर ५ | ग्रामीण शासकीय वार्षिक 
पॅरा वैद्यकीय महाविद्यालय योजना 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.४४/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. एखप्र-२०२१/प्र.क्र.४४/प्रशा-१, दिनांक २३.०२.२०२१ 


प्रशासकोय । यंत्राचे नाव संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण | निधीचे 
मान्यतेतील किंमत किंमत | माध्यम 
व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
३९ मल्टीपरा स्वामी रामानंद तीर्थ | ६००००० | ३०००००० | जिल्हा 
मॉनिटर ७ | ग्रामीण  झासकोय वार्षिक 
पॅरा वैद्यकीय महाविद्यालय योजना 
व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 


२. संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.३ येथे नमूद पत्रास अनुसरुन, उपरोक्त तक्त्यातील 


यंत्रसामुग्रीची प्रती नग किंमतीमध्ये तफावत असल्याने, सदर तक्त्यातील तपशीलात या 


शुद्धीपत्रकान्वये दुरुस्ती करण्यात येत असून सदर THA आता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्र. एखप्र-२०२१/प्र.क्र.४४/प्रशा-१, दिनांक २३.०२.२०२१ 


प्रशासकीय | यंत्राचे नाव संस्थेचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किमत | निधीचे 
मान्यतेतील किंमत माध्यम 
३५ मीड रेज [स्वामी रामानंद तीर्थ | २ | २५,००,००० | ५०,००,००० | जिल्हा 
अल्ट्रासोनो ग्रामीण शासकीय वार्षिक 
ग्राफी विथ | वैद्यकीय योजना 
कलर महाविद्यालय व 
डॉपलर रुग्णालय, 
मज्ञीन अंबाजोगाई 
३८ मल्टीपॅरा स्वामी रामानंद तीर्थ | १५ | २,००,००० | ३०,००,००० | जिल्हा 
मॉनिटर ५ ग्रामीण शासकीय वार्षिक 
पॅरा वैद्यकीय योजना 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
३९ मल्टीपरा स्वामी रामानंद तीर्थ । 3,00,000 | ३०,००,००० | जिल्हा 
मॉनिटर ७ | ग्रामीण शासकीय वार्षिक 
पॅरा वैद्यकीय योजना 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.४४/प्रशा-१ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥99॥॥.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१४५१०००५१३ असा 


आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


०८ Av AD _O 


Digitally signed by SUDHIR 
JAYA SHETTY 
Date: 2022.11.25 15:10:51 
+05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 

महालेखाकार -१/२ ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 


७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


